महाराष्ट्र राज्यात काझी, प्रमुख काझी तसेच 
अतिरिक्त काझी म्हणून नियुक्‍ती करण्यासाठी 
व्यक्‍ती/व्यक्‍तींच्या पात्रतेसंदर्भात निश्चित 
केलेल्या निकषामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
समिती नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः काझी २०१९/प्र.क्र.१०७/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०५.०५.२०२० 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः काझी २०१४/प्र.क्र.१२३/का.४, दि.१४.०६.२०१९ 


प्रस्तावना - 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्यात काझी, प्रमुख काझी तसेच 


अतिरिक्‍त काझी म्हणून नियुक्‍ती करण्यासाठी व्यक्‍ती/व्यक्‍तींच्या पात्रतेचे निश्चित केलेल्या निकषमध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी समिती नियुक्‍त करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्यात काझी, प्रमुख काझी तसेच 
अतिरिक्त काझी म्हणून नियुक्‍ती करण्यासाठी व्यक्‍ती/व्यक्‍तींच्या पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यासाठी व सदर 
नियुक्त्यांचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात आल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक 
निकषामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव/पदनाम हुद्दा 
१ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग अध्यक्ष 
२ | श्री.काझी मेहताब, २५९,अलका AVM, १ ला माळा, इब्राहिम CEASA रोड, सदस्य 
मुंबई- ४०० ००३ 


३ | मौलाना जहीर अब्बास रिझवी,३१६/डी, सैफी बुऱ्हानी पार्क, भिमजी चाप्सी मार्ग, सदस्य 
जुनी अंजीरवाडी, माझगाव, मुंबई- Yoo ०१०. 


४ । मौलाना मोहम्मद अहमद खान (दर्याबादी), दर्याबादी दवाखाना, ३९३, सदस्य 
इ.आर.रोड, पायधुनी, मुंबई- ४०० ००३. 

५. । श्री.डी.यु. मुल्ला, सेवानिवृत्त न्यायाधिश, औरंगाबाद सदस्य 

६ | a. अब्दुल सलाम सामी खान, बी-२०४, नसीब सीएचएस,लि. लेक प्लाझा, सदस्य 
तलावपाळी, रोडे, कौसा, कौसा THATS! जवळ, ठाणे- Yoo ०६१२. 

७ | श्री.होजेफा एस सैफो, मुंबई सदस्य 

८ | श्री.मुफ्ती जुबर अहमद,मदतपुरा बडी मस्जिद,मुंबई सदस्य 

९ | श्री.काझी अकबर अली,अध्यक्ष काझी समाज सेवा संघ, श्रीरामपूर,अहमदनगर सदस्य 

Ea मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद सदस्य 


99 | १ | सह सचिव/उप सचिव, (का.४), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः काझी २०१९/प्र.क्र.१०७/का.४ 


उपरोक्‍त समितीने आपला अहवाल दोन महिन्यात शासनास सादर करावा. सदर सदस्यांना कोणतेही 
मानधन, प्रवास भत्ते, बैठक भत्ते किंवा अनुषंगिक भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. सदर सदस्यांची नियुक्‍ती केवळ 
उपरोक्त झासन निर्णयामध्ये निश्चित केलेल्या निकषामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठीच मर्यादित राहणार आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००५०५१३२५०१५६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tad! 


Sandesh posted f0032 
evelopment Department, postalCode=400032, st=Maharasht 


fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993F 
8ac0fa02331b77751 


Chhabu Tadvi प्यावा 
(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक विकास), मंत्रालय, मुंबई, 
श्री.काझी मेहताब, २५९, अलका AVM, १ ला माळा, इब्राहिम रहेमतुल्ला रोड, मुंबई- Yoo 003 
मौलाना जहीर अब्बास रिझवी,३१६/डी, सैफी बुऱ्हानी पार्क, भिमजी चाप्सी मार्ग, जुनी अंजीरवाडी, 
माझगाव, मुंबई- ४०० ०१०. 
५. मोलाना मोहम्मद अहमद खान (दर्याबादी), दर्याबादी दवाखाना, ३९३, इ.आर.रोड, पायधुनी, 
मुंबई- ४०० ००३. 
६. श्री. डी.यु. मुला, सेवानिवृत्त न्यायाधिश,औरंगाबाद 
श्री. अब्दुल सलाम सामी खान,, बी-२०४, नसीब सीएचएस,लि. लेक प्लाझा, तलावपाळी, रोडे, 
कौसा, कौसा तलावपाळी जवळ, ठाणे- ४०० ०६१२. 
८. श्री.होजेफा एस सैफी, मुंबई 
. MAUR जुबैर अहमद,मदतपुरा बडी मस्जिद,मुंबई 
१०. श्री.काझी अकबर अली,अध्यक्ष काझी समाज सेवा संघ, श्रीरामपूर,अहमदनगर 
११. स्वीय सहायक,अपर मुख्य सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई, 
१२. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई, 
१३. स्वीय सहायक, उप सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई, 
१४. सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


